डे» 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
गोकुलदास तेजपाल रूग्णालय आवार, 
नविन गोकुलदास तेजपाल रूग्णालय संकुल,९ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
क्रमांक : जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रश्ञा-१ दिनांक : 99 सप्टेबर,२०२३ 


विषय : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद बांधकाम 
निधी वितरण, राज्य हिस्सा मागणी क्र.एस-०४, ४२१० २५९२ (५२-यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री) 
ज्ञापन:- 


केंद्र शासनाच्या Strengthening of Tertiary Care for Cancer scheme of National 


Program for prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke 
(NPCDCS) योजनेतंर्गत विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग 


रुग्णालय, औरंगाबाद संस्थेतील रेडिओथेरपी विभागाच्या व्हर्टिकल एक्सटेंडान बांधकामांतर्गत 
बेसमेंट + दुस-या व तिस-या मजल्याच्या बांधकामाकरीता व यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता केंद्र-राज्य 
faa ६०:४० याप्रमाणात बांधकामाकरीता रुपये २६.९२ कोटी तर यंत्रसामुग्नरीकरीता रुपये 
६९.७८ कोटी असा एकूण रुपये ९६.७० कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे. सदर 
बांधकामाकरीता शासनपत्र दिनांक ०७/०९/२०१८ नुसार मे.एच.एस.सी.सी.(इंडिया) लिमिटेड या 
केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या NPCDCS योजनेतंर्गत कर्करोग औरंगाबाद संस्थेस, केंद्र शासनाकडून 
बांधकामाकरीता रुपये १६,१५,२०,०००/- तर यंत्रसामुग्रीकरीता रुपये ४१,८६,८०,०००/- इतका 
निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे व त्यास समरुप राज्य शासनाकडून बांधकामाकरीता रुपये 
१०,७६,८०,०००/- तर यंत्रसामुग्रीकरीता रुपये २७,४८,२१,०००/- निधी वितरित करण्यात आलेला 
आहे. म्हणजेच यंत्रसामुग्रीकरीता केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या रुपये ४१,८६,८०,०००/- यास 
समरूप राज्य शासनाकडून आणखी रूपये ४२,९९,०००/- इतका निधी वितरित करून एसएनए 
(SNA) खात्यात तातडीने जमा करणे आवश्यक आहे. 


३. आर्थिकवर्ष सन २०२३-२४ मध्ये कर्करोग, औरंगाबाद संस्थेच्या संबंधित लेखाशीर्षात राज्य 
हिळ्याच्या यंत्रसामुम्रीकरीता रूपये १०००/- मात्र इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 
आहे. सबब उपरोक्त रूपये ४२,९९,०००/- इतका निधी चाळू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करणे 
तूर्तास शाक्य नसल्याने सदर रूपये ४२,९९,०००/- इतका निधी, सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता विभागाने मागणी क्र.एस-०४, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालय व 
रुग्णालयांची विनिर्दिष्ट कामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम कंपनीकडून 
वा तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत, ४२१० २६२५ (५३-मोठी बांधकामे) या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या रूपये ८२०.८५ कोटी निधीतून, कर्करोग, औरंगाबाद 
संस्थेच्या यंत्रसामुग्रीकरीता राज्य fesse संबंधित ळेखाशीर्ष मागणी क्र.एस-०४, ४२१० २५९२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 


(५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री) यामध्ये खाळील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार पुनर्विनियोजनाने 
उपलब्ध करुन वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


निधी पुनर्विनियोजन निधी पुनर्विनियोजित (जमा) पुनर्विनियोजनासाठी 
(कमी) करावयाचे करावयाचे लेखाशिर्ष प्रस्तावित निधी 
लेखाशिर्ष (रुपयांमध्ये) 
मागणी क्रमांक एस- | राज्य हिस्सा ४० टक्के हिस्सा (कर्करोग, ४२,९९,००० 
०४ (४२१० २६२५) औरंगाबाद संस्थेसाठी ) मागणी क्र.एस-०४, 
५३-मोठी बांधकामे | ४२१० २५९२ (५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री ) 


एकूण ४२,९९,००० 


४. उपरोक्त निधी सहायक अनुदानावर (म.को.नि. ४४ आहरीत करुन Public Financial 
Management System (PFMS) प्रणाळी अंतर्गत संचालनालय स्तरावर उघडण्यात आलेल्या 
एसएनए खात्यामध्ये प्रथमत: हस्तांतरीत करण्यात यावा, तद्‌ृनंतर सदर निधी शासनाची मान्यता 
घेऊन संस्थेच्या संस्थास्तरावर उघडण्यात आलेल्या एसएनए झी संलग्नित Zero Balance 
खात्यावर संस्थांना वितरीत करण्यात यावा. 


५. सदरचे अनुदान सशर्त असून सदर अनुदानाचा विनियोग खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे :- 


१) सदर निधीमधून खर्च करताना केंद्र/राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, आदेशा इत्यादीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


२) सदर योजनेखाली केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 
प्रथमत: संचाळनाळय स्तरावर उघडण्यात आलेल्या एसएनए खात्यामध्ये जमा करण्यात 
यावा. तथापी, उपरोक्त वितरीत अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित 
नमुन्यात संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावे. त्याशिवाय संबंधित संस्थेस 
सदर योजनेखाली पुढील अनुदान वितरीत करता येणार नाही. 


६. शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ मधील 
परिच्छेद क्र.9 मधीळ अटी व after अधीन राहून उपरोक्त रक्‍कम वित्तीय वितरण प्रणालीवर 
(बीम्स प्रणालीवर) उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. सदरील खर्च मागणी क्र.एस-०४, ४२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०३- वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व 
संशोधन, १०५-विषमचिकित्सा, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (५२) कर्करोग, मधुमेह, 
हृदयविकार आणि आघात यावरील प्रतिबंध व नियंत्रणाबाबतचा राष्ट्रीय कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४० 
टक्के) ४२१० २५९२ या लेखाशीर्षांतर्गत ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उपशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १२/०४/२०२३ च्या शासन परिपत्रकासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आली 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 


७. सदर निधी आहरीत करण्यासाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व प्रशासकीय अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


८. सदर ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३४३/१४७५, दिनांक 
०७/०८/२०२३ तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३४४/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
२८/०८/२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१११६५२०५०११३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: c=IN, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
SUDHIR JAYA 2 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406e 
ea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S H ETTY serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC 
38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 


ccn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2023.09.12 10:51:42 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


प्रत:- माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी 
१. उपसचिव तथा राज्य योजना व्यवस्थापक (नोडल अधिकारी), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. उपसचिव (shu), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. संचालक तथा सिंगल नोडल एजन्सी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
४. कक्ष अधिकारी (व्यय -१३/अर्थ-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
१०.निवड नस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


